भूमीसंपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर 
या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांक - आरपीए -२०२४/प्र. क्र. ५६/र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मे, २०२४. 
वाचा :- शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए -२०२४ / प्र. क्र. ५६ / र-१, दि.०४.०४.२०२४ 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील तक्त्यात भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण , नागपूर करिता मंजूर केलेल्या विविध संवर्गातील एकूण १३ पदांना मुदतवाढ दिली असुन 
सदर पदांचा तपशील विवरणपत्रामध्ये दिला आहे. सदर वाचा येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये अ.क्र. 
६. व ७ येथील वाहन चाळक (बाह्य स्रोत ) व शिपाई (बाह्य स्त्रोत) ऐवजी “वाहन चालक व शिपाई” असे 
वाचावे. तसेच शासन निर्णयाच्या क्रमांकात आरपीए-२०२४ ऐवजी “आरपीए-२०१९” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. दि. 
२१.२.२०२४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१०११५३५०४११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


5.4.20=84304b555c16c6333932e9403 1b478a58b30bb35922ff7cfd 
101 bf31d56ff8d, postal 


de=400032, 
ialNumber=3847 160374ED91C72AF7F541EDS885A54E39968A0C 
DDD47C85355D5B730A40BF, cn=KEDARPRATAP JAYSING PATIL 


2024.05.10 12:07:10 +05'30' 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

२) निबंधक, (तहसिलदार), भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर 
३) महालेखापाल २, लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेता, नागपूर. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

५) वित्त विभाग ( आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 


) 
६) कार्यासन अधिकारी (ब-१/ई-३) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


